नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व 
श्रेणीवर्धन केलेल्या आरोग्य संस्था व 
कार्यालयांकरीता पदनिर्मिती करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २०१७/ प्र.क्र.२३१/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०४ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-३, 
दिनांक- १६.०२.२०१८. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१८/प्र.क्र.४० (भाग-२) 
/आरोग्य-३, दिनांक- २३.०५.२०१८. 
3) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-३ अ/पद निर्मिती 
शा.नि.शुध्दीपत्रक/८३२२-२३/१८, दिनांक-२९.०६.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक: 
उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयामधील काही मंजूर पदांच्या वेतनश्रेणी व ग्रेड पे 
मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात यावा. 


अ.क्र. | आरोग्य संस्था शासन निर्णयातील | पद शासन निर्णयात दर्शविलेली वेतनश्रेणी 
पदाचा अ.क्र. - ग्रेड पे व सुधारीत वेतनश्रेणी- ग्रेड पे 

i= उपकेद्र नियमीत पद | आरोग्य सेवक (पु) । ५२००- २०२०० (२५००) याऐवजी 
अ.क्र.१ ५२०० - २०२०० (२४००) असे वाचावे 

२ उपकेद्र नियमीत पद | आरोग्य सेवक (स्री) ।५२००- २०२०० (२५००) याऐवजी 
अ.क्र.२ ५२०० - २०२०० (२४००) असे वाचावे 

३ प्राथमिक आरोग्य केद्र | काल्पनिक pare | स्री परिचर ४४०० - ७४४० (१३००) याऐवजी 
अ.क्र.१० ४४४०-७४४० (१३००) असे वाचावे 

४ प्राथमिक आरोग्य केंद्र | काल्पनिक कुठल | पुरुष परिचर ४४०० - ७४४० (१३००) याऐवजी 
अ.क्र.११ ४४४०-७४४० (१३००) असे वाचावे 

षु प्राथमिक आरोग्य केद्र | काल्पनिक सफाईगार ४४०० - ७४४० (१३००) याऐवजी 
अकुठाल अ.क्र.१२ ४४४०-७४४० (१३००) असे वाचावे 

& पुनर्वसन दवाखाने काल्पनिक pares | आरोग्य सेविका ५२०० - २०२०० (१९००) याऐवजी 
पदे अ.क्र.३ ५२००-२०२०० (२४००) असे वाचावे 

9 पुनर्वसन दवाखाने काल्पनिक pare | शिपाई ५२०० - २०२०० (१९००) याऐवजी 
पदे अक्र.४ ४४४०-७४४० (१३००) असे वाचावे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २०१७/ प्र.क्र.२३१/आरोग्य-३, 


उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयामधील काही मंजूर पदांच्या वेतनश्रेणी व ग्रेड पे 
मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात यावा. 


अ.क्र. | आरोग्य संस्था शासन निर्णयातील | पद शासन निर्णयात दर्शविलेली वेतनश्रेणी 
पदाचा अ.क्र. - ग्रेड पे व सुधारीत वेतनश्रेणी- ग्रेड पे 
१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र | काल्पनिक gars | स्त्री परिचर ४४०० - ७४४० (१३००) याऐवजी 
अ.क्र.१० ४४४०-७४४० (१३००) असे वाचावे 
२ प्राथमिक आरोग्य केद्र | काल्पनिक कुठल | पुरुष परिचर ४४०० - ७४४० (१३००) याऐवजी 
अ.क्र.११ ४४४०-७४४० (१३००) असे वाचावे 
३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र | काल्पनिक spares | सफाईंगार ४४०० - ७४४० (१३००) याऐवजी 
अ.क्र.१२ ४४४०-७४४० (१३००) असे वाचावे 
8 फिरते परिवहन पथक | नियमीत पद अ.क्र.४ | वीजतंत्री ४४४० - ७४४० (१३००) याऐवजी 
५२००-२०२०० (२४००) असे वाचावे 
4 विभागीय संदर्भ सेवा | काल्पनिक कुठल | कनिष्ठ जीव | ९३०० - ३४८०० (९३००) याऐवजी 
रुग्णालय, नाशिक पदे अक्र.४३ वैद्यकीय अभियंता । ९३०० - ३४८०० (४२००) असे वाचावे 
= उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. २ Belles शासन निर्णयामधील पृ. क्र .५ वरील परिच्छेद “अ 


मधील “जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालये” साठीच्या अ.क्र.9 येथील तसेच पृ. क्र .१५ वरील 


परिच्छेद “ब” मधीळ “विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक” साठीच्या अ.क्र.१३ येथील पदांच्या 


तपशीलातील “सांख्यिकी अन्वेषक” या पदाऐवजी “सांख्यिकी सहाय्यक ” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/95॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०४११५२०४८५१७ असा आहे. 
हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Roshani 


R (05 h anl Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e 5 h Maharashtra, O = Government 


_, Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Kad a mM P ati | Date: 2018.09.04 15:01:41 


+05'30" 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २०१७/ प्र.क्र.२३१/आरोग्य-३, 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकें जिपस्तर), मुंबई 

६. सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 

७. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

८. सर्व जिल्हा हाल्य चिकित्सक. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.. 

१०.वैद्यकीय अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक. 

११.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ विसु १), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, 
सेवा २, सेवा ३, सेवा ५, अर्थसंकल्प). 

१४.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, सेवा २, सेवा 
३, सेवा ५, अर्थसंकल्प). 

१५.निवडनस्ती (आरोग्य ३) 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


